RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४ , अंक ७८ ] 


बुधवार, जून २७, २०१८ / आषाढ ६, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १३० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ जून २०१८ . 

अधिसूचना 
चौकशी आयोग अधिनियम , १ ९ ५२ . 

क्रमांक विपता. २०१७ / प्र.क्र .८८ / सेवा - ४. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने “ मालेगाव ( जि . नाशिक ) येथे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
वेब मॅनेजमेंट ही बनावट कंपनी स्थापन करून खोटी नियुक्ती पत्रे देऊन १२० बेरोजगार तरुणांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणात 
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कर्मचारी / अधिकाऱ्यांचा संबंध आहे किंवा कसे " या प्रकरणी चौकशी करून शिफारशींसह अहवाल सादर 
करण्याकरिता मा . श्री . यतिन द . शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश ( सेवानिवृत्त ) , यांच्या अध्यक्षतेखाली क्र . विपता. २०१७ / प्र.क्र . ८८ / सेवा-४, दिनांक २९ 
डिसेंबर २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे, तसेच दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अधिसूचना 
निर्गमित करण्यात आली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रयोजनार्थ मा . श्री . यतिन द. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश ( सेवानिवृत्त ) यांनी समितीचे कामकाज करण्याकरिता असमर्थता 
दर्शविली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र . विपता. २०१७ / प्र.क्र . ८८ / सेवा-४ , 
दिनांक २६ जून २०१८ अन्वये मा . श्री . संजीव न . पाठक, जिल्हा न्यायाधीश ( सेवानिवृत्त ) यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त करण्यात 
आली आहे 

आणि ज्याअर्थी, सदर समितीला चौकशी आयोग अधिनियम, १९ ५२ (१९ ५२ चे ६० ) च्या कलम ४ मधील तरतुदी लागू करणे आवश्यक 
असल्याचे महाराष्ट्र शासनाचे मत आहे ; 


~ 


( १ ) 


भाग चार - अ - १३०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जून २७ , २०१८ / आषाढ ६ , 


शके १ ९ ४० 


आणि त्याअर्थी, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ ची अधिसूचना अधिक्रमित करून आणि चौकशी आयोग अधिनियम , १९ ५२ (१९ ५२ चे ६० ) 
च्या कलम ११ नुसार प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि त्या प्रयोजनार्थ प्रदान करण्यात आलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन आता असे निदेश देत आहे की , उक्त अधिनियमातील कलम ४ च्या तरतुदी मा . श्री. संजीव न . पाठक , जिल्हा न्यायाधीश ( सेवानिवृत्त ) 
यांच्या समितीस लागू होतील व सदर समिती ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत आपला अहवाल 
शासनास सादर करेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वैशाली सुळे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जून २७, २०१८ / आषाढ ६ , 


शके १ ९ ४० 


ev 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 27th June 2018 . 


NOTIFICATION 


COMMISSIONS OF INQUIRY ACT , 1952. 

No. VIPATA . 2017 /C.R . 88 /Seva -4. — Whereas, the Government of Maharashtra appointed the One 
Member Inquiry Committee of Hon ble Shri Yatin D. Shinde , District Judge (Retired ), vide Government 
Resolution , Public Works Department, No. VIPATA . 2017 /C.R . 88 / Seva -4 , dated the 29th December 
2017 and issued notification , dated the 23rd February 2018 , for the purpose ofmaking an inquiry that 
" whether any of the officers or employees of the Public Works Department are involved into the matter of 
establishment of forged Public Works DepartmentWeb Management Company at Malegaon , Nashik 
and issuance ofbogus appointment letters to 120 un - employed youths, thereby defrauding them for crores 
of rupees ,” being the definite matter of public importance and to submit its report thereof with 
recommendations to the Government ; 


And whereas , Hon ble Shri Yatin D. Shinde , District Judge (Retired ), expressed his inability to conduct 
the work of the said Committee ; 


And whereas , the GovernmentofMaharashtra has appointed the One Member Inquiry Committee of 
Hon ble Shri Sanjeev N. Pathak , District Judge ( Retired ), vide Government Resolution , Public Works 
Department, No. VIPATA . 2017 / C.R . 88 /Seva -4 , dated the 26th June 2018 , for the above purpose ; 


And whereas , the GovernmentofMaharashtra is of the opinion that the provisions of section 4 of the 
Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the said Committee ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 11 of the Commissions of Inquiry Act, 
1952 (60 of 1952), and in the supersession of the GovernmentNotification , Public Works DepartmentNo. 
VIPATA . 2017/ C.R . 88 /Seva -4 , dated the 23rd February 2018 , and of all other powers enabling it in this 
behalf, the Government ofMaharashtra hereby directs that the provisions of section 4 of the said Act shall 
apply to the Committee of the Hon ble Shri Sanjeev N.Pathak , District Judge (Retired ) and the Committee 
shall submit its report to the Governmentwithin one month from the date ofpublication of this notification 
in the OfficialGazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI SULE , 
Under Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


